विनंती बदली-सन २०२१ 

सहायक प्राध्यापक, औषधनिर्माणशास्त्र, 
शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०२/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२१ 


शासन Sear : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने सहायक प्राध्यापक, औषधनिर्माणशास्त्र, शासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील खाली 
नमूद अध्यापकाची त्याच्या विनंतीनुसार त्याच्या नावापुढे स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ अध्यापकाचे नाव, पदनाम व सध्या कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र ठिकाण 
pa | २ ३ शिळ का 
१ | श्रीमती श्वेता गणेडा तापडीया, सहायक प्राध्यापक, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र विनंती 
औषधनिर्माणशास्त्र, शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद 
महाविद्यालय, कराड 


२. सदर बदली Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


3. उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


8. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अध्यापकास 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्यांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर 
करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०२/२१)/तांशि-१ 


दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११५११२७३५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER 
LAXMAN DHERE 2222s 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्यामार्फत) 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे/ औरंगाबाद (तंत्रशिक्षण संचालनालया 

मार्फत) 

५) प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास््र महाविद्यालय, कराड/ औरंगाबाद. (तंत्रशिक्षण 
संचाळलनाळया मार्फत) 

६) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचाळनालया मार्फत) 

८) निवडनस्ती- तांशि -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


